साखर उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र राज्य पुन्हा 
अव्वल येण्यासाठी प्रयत्न करणे यासाठी 
समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- ससाका-२०२१/प्र.क्र.२०७/२५-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६/०९/२०२१. 


पहा - साखर आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र. सा आ / विकास१/ मंत्री समिती/१७६/२०२० दि.१८.८.२०२० 


शासन निर्णय- 

सन २०१९-२० मधील ऊस गाळपाचा हंगाम आणि सन २०२०-२१ मधील ऊस गाळप हंगामाचे धोरण 
ठरवण्यासंदर्भात दि.२५.६.२०२० रोजी मा. मंत्री समितीची बैठक घेण्यात आली होती. सदर बैठकीत “उत्तर 
प्रदेश हा साखर उत्पादनामध्ये देशात अग्रेसर असून साखर उद्योगामध्ये एकेकाळी अग्रेसर असलेल्य 
महाराष्ट्रापुढे गेला आहे. याबाबत कारणे शोधून महाराष्ट्र राज्य पुन्हा साखर उत्पादनामध्ये अव्वल येण्यासाठी 
प्रयत्न करणे.” याकरीता साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाळी शासन स्तरावर समिती गठीत करण्याचे निर्देश 
देण्यात आले आहेत.त्यास अनुसरुन साखर आयुक्त, पुणे यांनी संदर्भाधीन दि.१८.८.२०२० च्या पत्रान्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने साखर उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र राज्य पुन्हा अव्वल येण्यासाठी प्रयत्न करणे 
यासाठी साखर आयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाळी समिती गठीत करण्याचा शासनाने निर्णय घेता आहे. सदर 
समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील. 


समिती 
१. आयुक्‍त, साखर - अध्यक्ष 
२. संचालक (प्रशासन) - सदस्य 
३. संचालक (अर्थ) - सदस्य 
४. कार्यकारी संचालक, वसंत दादा शुगर इन्स्टियुट, मांजरी पुणे - सदस्य 


५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ लि.मुंबई - सदस्य 


६. व्यवस्थापकीय संचालक, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएडान पुणे - Weel 

७. संचालक, डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी पुणे - Wa 

८. कार्यकारी संचालक, सहकारी साखर कारखाने व खाजगी सा.का. - सदस्य 
(प्रत्येकी दोन) 

९. कृषी विद्यापीठ उस विषयक तज्ञ - सदस्य 

१०. सहसंचालक (उपपदार्थ) - सदस्य 

११.सहसंचालळक (विकास) - सदस्य सचिव 


2. सदर समिती आपला अहवाल शासनास दोन महिन्यात सादर करेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२१/प्र.क्र.२०७/२५-स, 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९१६१७०६३०७५०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pramod 
Mankoji Valanj : व 
(प्रमोद वळंज) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक 
३. साखर आयुक्त तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, साखर आयुक्‍तालय, साखर संकुल, शिवाजी नगर, 
पुणे 
यांना विनंती करण्यात येते कि, सदर शासन निर्णयाच्या प्रती सर्व संबंधिताना पाठवाव्यात. 
४. संचालक (प्रशासन) तथा सदस्य, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजी नगर, पुणे 
५. संचालक (अर्थ) तथा सदस्य, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजी नगर, पुणे 
६. सह संचालक (उपपदार्थ) तथा सदस्य, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजी नगर, पुणे 
७. सह संचालक (विकास) तथा सदस्य सचिव, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजी नगर, पुणे 
८. कार्यकारी संचालक तथा सदस्य, वसंत दादा शुगर इन्स्टियुट, मांजरी, पुणे 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ लि.,मुंबई 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएडान, पुणे 
११.संचालक, डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी, पुणे 
१२.कार्यकारी संचालक, सहकारी साखर कारखाने व खाजगी सा.का (साखर आयुक्त यांचेमार्फत) 
१३.कृषी विद्यापीठ उस विषयक तज्ञ ( साखर आयुक्त यांचेमार्फत) 


प्रत : कार्यासन (३स/२५स) निवड संग्रह. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


